कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक 
३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या दिनांक 
१७.०८.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३५/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९/०४/२०२२ 


वाचा :- 9) सार्व. बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.४०/आस्था-१, दि.१७.०८.२०१५. 
2) सार्व.बांधकाम विभाग,शासन SATS क्र.पीओजी११२१/प्र.क्र.२२२/सेवा-१, दि.११.०४.२०२२. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.४०/आस्था-१, दि.१७.०८.२०१५ 
नुसार कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ या कालावधीची 


अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र. पीओजी ११२१/प्र.क्र.२२२/सेवा-१, दि. ११.०४.२०२२ 
अन्वये श्रीमती तृप्ती ब्रिजलाल नाग, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना दि.२७.१०.२०१४ हा कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य ) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात आला आहे. यास्तव, कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता 


यादी मध्ये श्रीमती नाग यांच्या नावाचा नव्याने समावेठा करण्यात येत आहे. 


तसेच श्री.सिध्दार्थ अ.तांबे, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांनी दि.०८.०४.२०२२ च्या अर्जान्वये 
केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक 
३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मध्ये श्री.तांबे यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात येत 


आहे. 


३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१७.०८.२०१५ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मध्ये 
श्री.सिध्दार्थ अ.तांबे, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) व श्रीमती तृप्ती ब्रिजलाल नाग, कार्यकारी अभियंता 


(स्थापत्य) यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्याबाबतचे परिशिष्ट-अ यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३५/आस्था-१ 


४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४१९१८१८४७३११८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORK 

S AT | S H KA S H | N AT H DEPARTMENT, postalCode=400032, st-Maharashtra, 
2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962687c4be 
78525 1636a62, 


pseudonym=A0979EFOCFCSDCCD6992A46DF40B6E6F6DC18F4B, 
serialNumber=447C8B11201DBS6E60BD92A6C6FB60347E6C16EC6359 


20CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


सोबत :- “परिशिष्ट-अ” 


Date: 2022.04.19 18:21:33 +05'30' 


(सतिठशा का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक व मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

३) श्री.सिध्दार्थ अ.तांबे, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक द्वारा - 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 

४) श्रीमती तृप्ती ब्रिजलाळ नाग, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) द्वारा - मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग 
विभाग, नवी मुंबई. 

५) सह सचिव (सेवा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन सेवा-१ /सेवा-२/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) निवडनस्ती आस्था-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या 


अंतिम ज्येष्ठता यादी मध्ये सुधारणा. 


परिशिष्ट-अ 


जन्म दिनांक पदोन्नतीचा | ज्येष्ठतेचा / «| सेवानिवृत्तीचा | निम्न संवर्ग शेरा 
दिनांक पदोन्नतीचा दिनांक 
मानीव दिनांक 


saa ३०-०८-१९७६ । २७-१०-२०१४ | २७-१०-२०१४ | ३१-०८-२०३४ कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०११ ते 
दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतायादी मध्ये अ.क्र.८९ 
येथील श्री.सं.भा.रोकडे यांच्या खाली व अ.क्र.९० येथील श्री.रा.सु.मोरे 

सहायक ।यांच्या वर श्री.सिध्दार्थ अ.तांबे यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.८९-अ येथे 


कार्यकारी ।नव्याने करण्यात येत आहे. 

०५-०२-१९७८ । १०-०८-२०१५ | २७-१०-२०१४ | २८-०२-२०३६ अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन Sire क्र. पीओजी 
११२१/प्र.क्र.२२२/सेवा-१, दि. ११.०४.२०२२ अन्वये श्रीमती तृप्ती 
ब्रिजलाल नाग, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांना दि.२७.१०.२०१४ हा 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर 
करण्यात आला आहे. यास्तव, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दिनांक ०१.०१.२०११ ते दिनांक ३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादी मधील अ.क्र.९६ येथील श्रीमती वृ.रा.गाडेकर यांच्या खाली 
व अ.क्र.९७ येथील श्रीमती सो.र.चव्हाण यांच्या वर श्रीमती तृप्ती ब्रि.नाग 
यांच्या नावाचा समावेश अ.क्र.९६-अ येथे नव्याने करण्यात येत आहे. 


ब्रिजलाल नाग 


